दुष्काळग्रस्त तालुक्यामधील गोझाळांमध्ये 
पशुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर 
(कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) सुरू 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- पविआ-१०१९/प्र.क्र.१७ (भाग-१) /पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-०५ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 9) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. पविआ-१०१९/प्र.क्र.१७/पदुम-३, 
दिनांक ०९.०१.२०१९ 
२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एससीवाय - २०१९/प्र.क्र.३०/म-७, 
दिनांक २५.०१.२०१९ 
शासन शुध्दीपत्रक 


संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील दिनांक ०९.०१.२०१९ च्या शासन आदेशान्वये, उस्मानाबाद, जालना, 
बीड, परभणी व औरंगाबाद या ५ तीव्र दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यामधील गोझाळांमध्ये VAHL राहत व चारा 
शिबीर (कॅटल रिलीफ अँण्ड फॉडर कॅम्प) सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर शासन 
आदेशासोबतच्या प्रपत्रातील अट क्र. ९ व १७ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 
२. उक्तदिनांक ०९.०१.२०१९ च्या शासन आदेझासोबतच्या प्रपत्रातील अट क्र. ९ ऐवजी खालीलप्रमाणे 
वाचावे:- 
९. शिबिरातील पश्ुधनास प्रति दिन, प्रती मोठया पत्रुधनास ६ किलोग्रॅम वाळलेली वैरण किंवा १५ 
किलोग्रॅम ओला / हिरवा चारा आणि आठवड्यातून ३ दिवस १ दिवसाआड १ किलोग्रॅम पशुखाद्य, 
तसेच प्रति दिन, प्रति लहान पश्गुधनास ३ किलो ग्रॅम वाळलेली वैरण किंवा ७.५ किलोग्रॅम ओला / 
हिरवा चारा आणि आठवड्यातून ३ दिवस १ दिवसाआड अर्धा किलोग्रम पशुखाद्य देणे आवश्‍यक आहे. 
त्याचप्रमाणे शिबीरात दाखल झालेल्या मोठ्या व लहान VATA पिण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात स्वच्छ 
पाणी उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 


३. उक्त दिनांक ०९.०१.२०१९ च्या शासन आदेशासोबतच्या प्रपत्रातील अट क्र. १७ वगळण्यात येत 
आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०५१४४९४२१७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anoop Kumar 
DN: c=IN, 0=G 't Of Maharashtra, ou=Agriculture and 
0032, st=Maharash 


ADF Dep de=400032, st=Maharashtra, 
25.4.2 [9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d1 


रि 
.4.20=: ०८८०: 
3de68918dc20bad8e6, 
serialNumber=1c2ee608849bdb8 1 2849b6c8878f95607059b530f 
£717c8e39c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar 


(अनूप कुमार) 
शासनाचे प्रधान सचिव 


Anoop Kumar 


प्रत, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पविआ-१०१९/प्र.क्र.१७ (भाग-१) /पदुम-३ 


२. आयुक्त WMA, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- ७. 

३. सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) 

४. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन, 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, 

७. सर्व जिल्हा Wass अधिकारी, जिल्हा परिषद 

८. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- 9/2, मुंबई / नागपूर. 
११.महसूल व वन विभाग (म-७), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.अध्यक्ष/सचिव, भगवंत बहुउद्देशीय संस्था, वेदांत नगर, ता. जि. औरंगाबाद. 
१३.अध्यक्ष/सचिव, श्री. गोरक्षण पांजरापोळ जालना, जि. जालना. 
१४.अध्यक्ष/सचिव, यशवंत बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, पालवण ता. जि. बीड 
१५.अध्यक्ष/सचिव, रामरक्षा प्रतिष्ठान परळी वैजनाथ ता.परळी वै. जि.बीड 
१६.अध्यक्ष/सचिव, श्री छत्रपती शिवाजी गोशाळा, राणी सावरगाव, जि. परभणी. 
१७.निवड नस्ती (पदुम-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


